शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० : 
नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मान्यता २०१९/(१०७/१९)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ जून, २०१९ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१७/(२९/१७/मशि-४, दि. १५.०९.२०१७. 
2) शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मडि-४, दि. २८.०२.२०१८ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ अणि संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील अकृषि विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ 
साठी नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देण्यासंदर्भात संदर्भ क्र. २ येथील शासन आदेशान्वये इरादापत्र 
देण्यात आळे आहेत. आता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ Helles HHA १०९ (च) 
अन्वये विहीत केल्यानुसार राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी अनुपालन अहवाल सकारात्मक 
शिफारशीसह शासनास सादर केले आहेत. सदर अनुपालन अहवालासोबतचे प्रस्ताव संदर्भ क्र. १ 
येथीळ शासन निर्णयामधील परिशिष्ट “क” अन्वये विहित निकषांप्रमाणे तपासळे असता जे प्रस्ताव 
निकषांची पुर्तता करीत आहेत अशा प्रस्तावांना, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ 
all कलम १०९ ३ (छ) व त्याखालील परंतुकान्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार पुढील 
विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे नवीन महाविद्यालय शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून सुरु करण्यास 
खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कायम विनाअनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | संस्था/ महाविद्यालय विद्याशाखा / अभ्यासक्रम 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

१ श्री. दौलत बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्थेचे नामदेव सुर्व | विधी (३ वर्षे) (०0-६०) 
विधी महाविद्यालय नांगोरेगाव, ता. माणगाव, जि. 
रायगड 

२ शिरगाव पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे पुंडलिक | १. कळला- TAG ऑफ आर्टस्‌ (0-920) 
अंबाजी OS कला व वाणिज्य महाविद्यालय, मु. पो. | २. वाणिज्य- बॅचळर ऑफ कॉमर्स (०-१२०) 
शिरगाव, ता. देवगड, जि. सिंधुदूर्ग 


सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
३ PA अँन्ड ट्रेड शिक्षण आणि य सोसायटीचे | १. मानवविज्ञान- 
टाईम्स अँन्ड OS SSA, डेक्कन, ता.जि. पुणे बी.एफ.डी. बॅचलर ऑफ फॅशन डिझाईन 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
8 Brat प्रतिष्ठाणचे छत्रपती शिवाजी महाराज कला | Hest, वाणिज्य व विज्ञान 
व वाणिज्य महाविद्यालय, जालना, जि. जालना 
षु राजकुंवर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्थेचे राजकुंवर । कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, बनोटी, ता. सोयगाव, जि. औरंगाबाद 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१०७/१९)/मशि-४ 


2. 


अ.क्र. | संस्था/ महाविद्यालय विद्याशाखा / अभ्यासक्रम 
६ अश्वमेध बहुउद्देशिय शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेचे । कला 
छत्रपती शिवाजी महाराज महाविद्यालय, 
उस्मानाबाद 
संत बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
७ जिवनरेखा बहुउद्देशिय शिक्षण संस्थाचे, सरदार कला व वाणिज्य 
पटेल कला व वाणिज्य महाच्याळयय, मोहदा, ता. 
केळापुर, जि. यवतमाळ 
८ जनता शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, श्री वसंतराव नाईक | कळला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय (रात्रकालीन), कला, वाणिज्य व 
विज्ञान, पुसद, ता.पुसद, जि. यवतमाळ 
९ मागासवर्गीय जिवन विकास शिक्षण सेवा मंडळाचे, | कला व वाणिज्य 
राजमाता जिजाऊ महिला महाविद्यालय, नेर, ता. 
नेर, जि. यवतमाळ 
१० मिशन फॉर अवेअरनेस sh Behr, इलीट्रसी, | कला व वाणिज्य 
URSIN, हेल्थ अँड अँग्रीकल्वर्सचे, श्रीमती 
सुर्यकांता तेलगोठे महिला महाविद्यालय, यवतमाळ, 
ता.जि.यवतमाळ 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळ विद्यापीठ, सोलाप 
११ । डॉ. सी.एच.कवचाळे चॅरीटेबल ट्रस्टचे, कर्मयोगी कला व विज्ञान 
श्री. हा.रा. कवचाळे कला व विज्ञान महाविद्यालय, 
बोराळे, ता.मंगळवेढा, जि. सोलापूर 
१२ | सदगुरुस्वामी विज्ञानंद बहुउद्देशिय आणि शिक्षण । कला, वाणिज्य, विज्ञान 
प्रसारक मंडळाचे, श्रीकृष्ण महाविद्यालय, चळे, ता. 
पंढरपूर, जि. सोलापूर. 
राष्ट्रसंत ही महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
१३ जन उत्थान बहुउद्देशिय संस्था जि. गोंदिया संचलित | बी. एस्सी. १२० विद्यार्थी (इंग्रजी माध्यम) 
गंगाबाई बडोले इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स, सावरी, । २ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक विषय 
जि. गोदिया 
१४ | श्री. सप्तश्रुंगी कुलस्वामीनी ग्रामीण विकास संस्था, । बी. एस्सी. १२० विद्यार्थी (इंग्रजी माध्यम) 
वर्धा संचलित स्व. सावित्रीबाई लक्ष्मणराव घडे २ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक विषय 
महाविद्यालय, हिंगणघाट, जि. वर्धा 
अटी व शार्ती :- 
१. सदर महाविद्यालयाची मान्यता ही कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२. नवीन महाविद्यालय/संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचाळकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही 


परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत, असे हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन ज्युडीशियल 


स्टँप पेपरवर सादर करावे. 


३. महाविद्यालयाने/संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय सहसंचालकांचे 


प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मान्यता २०१९/(१०७/१९)/मशि-४ 


४. महाविद्यालयाने, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक असून, 
इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय सहसंचालकांनी 
करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. ३ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 

५. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 

६. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (shaun ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हर्सिटीज) रेग्युलेशन, 
२००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय 
संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 

७. मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या कालमर्यादेत 
नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी 
संबंधित विद्यापीठाची राहील. 

८. लिगल एज्युकेशन अधिनियम, २००८ व तद्‌नुषंगिक नियमांतील तरतूदीनुसार मान्यताप्राप्त 
नवीन महाविद्यालयाने बार कौन्सिळ ऑफ इंडियाची (8.0.।.) प्रकरणपरत्वे मान्यता/संलग्निकरण 
घेण्याची कार्यवाही विहीत कालावधीत करावी. 

९. ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, त्या 
शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे आवश्‍यक आहे. संलग्निकरण किंवा इतर शिखर 
संस्था/केंद्रीय नियामक मंडळे यांची परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे जर महाविद्यालय त्या 
शैक्षणिक वर्षात सुरु होऊ Whos नाही तर, त्या शौक्षणिक वर्षाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षात 
महाविद्यालय सुरु करणे अनिवार्य राहील. अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप रद्द समजण्यात 
येईल. 


३. संबंधित विद्यापीठाने संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी 
शासन मान्यता आदेशांचे अवळोकन केल्याशिवाय व संबंधित विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक २ 
मधील प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी 
संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


४. संबंधित विद्यापीठाने व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन 
महाविद्यालयांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या १०% 
किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून तसे शासन व 
विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर 
खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन AS क्रमांकः मान्यता २०१९/(१०७/१९)/मशि-४ 


केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आव्यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित 
विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६१५१२१६३९३२०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dattatray i eh 
Vasantrao kharke = AGATE Bb 79 Data ता te 
(द. व. खारके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे 
8) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५  सर्वविभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 
६  निवडनस्ती (मरि-४). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


